बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालगृह संस्थांच्या 
नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9६/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २८ जून २०२२. 


१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 

२. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 

३. महिला व बाळ विकास विभाग, पत्र क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३३ (भाग-४)/का-०८, 
दि.६/५/२०२० 

४. उप आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का- 
५/मान्यता रद्द करणेबाबत/ २०२२-२३/ ३४४६ पुणे दि.०७/०६/२०२२ 

५. सह आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का- 
५/मान्यता रद्द करणेबाबत/ २०२२-२३/ ३४४६ पुणे दि.०७/०६/२०२२ 


प्रस्तावना-: 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत कार्यरत असलेली पालघर 
जिल्ह्यातील १) नारायणचंद्र ट्रस्टमनवेल ,मोरेगाव तलाव जवळ , पाडा रोड ,वसई.नालासोपारा पूर्व ता , 
पालघर.जि आणि २) प्रणव कन्या संघ मोरेगाव, मोरगाव तलावाजवळ, विरार रोड, नालासोपारा पूर्व, 
ता.वसई, जि.पालघर या दोन्ही संस्थेस संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०६/०५/२०२० अन्वये 
अनुक्रमे ७५ व ६० इतक्या प्रवेशित क्षमतेस विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
दोन्ही संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत कलम ४१(७ नुसार खालील 
विवरणपत्रात नमुद पालघर जिल्ह्यातील दोन्ही बालगृह संस्थांची विनाअनुदानित तत्वावर देण्यात 
आलेली मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
अ.क्र संस्थेचे नाव व पत्ता प्रकार | मुले/ | प्रवेशित 
मुली | क्षमता 
१ नारायणचंद्र ट्रस्ट, मोरेगाव तळाव जवळ, मनवेळ पाडा | बालगृह | मुले ७५ 
रोड, नालासोपारा पूर्व ता.वसई, जि.पालघर 
२ | wa कन्या संघ मोरेगाव, मोरगाव तलावाजवळ, विरार | बालगृह मुली | go 
रोड, नालासोपारा पूर्व, ता.वसई, जि.पालघर 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.9६/का-०८ 


२. उपरोक्त झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विवरणपत्रात नमुद दोन्ही संस्थांना बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2094 मधीळ कलम ४१ अन्वये देण्यात आलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
यांची राहील. 
३. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात 
आलेल्या संस्थांची मंजूर प्रवेशित क्षमता व उपस्थित प्रवेशित यांची विभाग, जिल्हा व संस्थानिहाय 
मासिक माहिती दरमहा १० तारखेपर्यंत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी 
शासनास सादर करावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२८१५३७२३६८३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Nilesh वि जजवन ताळा वतत वि, 
ou=Wo! And Child Development 
postalCode=400032, 
Jarnardan — sires ssanseno 
Patil eae ळाळा 40०7999656 
Date: 2022.06.28 15:55:42 --05'30' 
ww 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१२. सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी. 
१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


